वाचा : 


१) 


प्रशासकीय मान्यता 

सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक 
योजनांतर्गत प्राप्त अनुदानातून यंत्र खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता. 

शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीडीएम -२०१९/प्र.क्र.२४३/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०१९ 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/ 
उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक ०७.०३.२०१८. 

जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.जिनिसमुंध/जिवायो/मंनि/सर्वसायो/२०१९-२०/६७८, दिनांक-२६.०४.२०१९ 

संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/शादंमवरु,मुंबई/ 
जिवायो/२०१९-२०/४-म/१२७१४/२०१९, दिनांक : ०७.०९.२०१९ 


शासन निर्णय :- 


शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई या संस्थेस जिल्हा नियोजन समिती, 


जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई यांच्या उपरोक्त दिनांक २६.०४.२०१९ च्या पत्रान्वये जिल्हा 


वार्षिक योजनांतर्गत रुपये 2,20,00,000/- (रुपये दोन कोटी वीस लक्ष wad) इतक्या मंजूर 


निधीतून खालील तक्त्यात नमूद केलेली रुपये २,१२,६५,५३३/- (रुपये दोन कोटी बारा लक्ष 
पासष्ठ हजार पाचशे तेहतीस फक्त ) इतक्या रकमेची यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या 


शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


si यंत्राचे नांव नग ll ou एकूण किंमत 
क्र. किंमत 
१ | सीबीसीटी अपग्रेडेशान ०१ १३१२४६४ १३१२४६४ 
२ | सी आर सिस्टीम seat ०१ १७७००० १७७००० 


Set Fore क्रमांकः जीडीएम-२०१९/प्र.क्र.२४३/प्रशा-१ 


= यंत्राचे नांव नग Ea a एकूण किंमत 
क्र. किंमत 
3 | डेटल चेअर ०३ ८८४९१ २६५४७३ 
४ | कॉाम्प्युटरराईज्ड ऑक्लयुसल SATA ०१ ८२५००० ८२५००० 
सिस्टीम 
५ | पेडियाटिक डेंटल चेअर विथ माऊंटेड युनिट | २० १४६७२० २९३४४०० 
६ | फुल्ली अडजेस्टेबल आर्टिकुलेटर विथ ०१ १९३७६०० १९३७६०० 
अँसेसरीज कॉम्पेटेटिबल सॉफटवेअर 
Reo स्प्लाईट एक्सपेडन किट | 09 | 920000 १२०००० 
इलेक्टिकली ऑपरेटेड डेटल चेअर ०१ १७०००० १७०००० 
इन्टाऑरल कॅमेरा ०१ २००६० २००६० 
| 90 | SCH ऑपरेटर्स KS १५ ८२६० १२३९०० 
Yaa | डेटल चेअर ०६ २५१२७२ १५०७६३२ 
१२ | डीएसएलआर HART ०१ २००००० २००००० 
१३ | सिंगल फिल्म्‌ एक्सरे विवर ०४ ८५०० ३४००० 
१४ | फॉरमॅलिन चेबर ०१ २०१६० २०१६० 
१५ युव्हि कबिनेट ०१ ४०००० ४०००० 
१६ | एलसीडी प्रोजेक्टर | of | १०६२०० १०६२०० 
१७ | कॉम्प्युटर 03 ७९७५० २३९२५० 
१८ | स्क्नर ex कॉपिअर 03 22000 ६६००० 
१९ | लॅबटॉप ०४ ८४७५० ३३९००० 
२० | रेफ्रिजरेटर ०१ ५३१०० ५३१०० 
२१ | इन्टाआरल HAI ०१ १७००० १७००० 
२२ | पिझो अल्टॉसॉनिक स्कॅलर २० १२००० २४०००० 
२३ | रेडिओव्हिजोग्राफी (आरव्हीजी विथ लॅपटॉप 1 २२९५०० २२९५०० 
सिस) 
२४ | बोन ग्राफट/मेब्रन प्लेसमेंट इन्स्टुमेंट | of | ३८०० ३८०० 
२५ | Fale टिव्ही (५५ इंच) | 09 | ६७२०० ६७२०० 
२६ | अरोटर ऐअर क्राम्पेसर १ एचपी ०१ ३४३९७ ३४३९७ 
२७ | ward टेलेव्हिजन सेट (टिव्ही) | of | ५५५०० ५५५०० 
२८ | मेयो टॉलि ०२ ९४४० १८८८० 
२९ | सलाईन स्टॅन्ड 03 ४९५६ १४८६८ 
३० | बी.पी अँपरेटस | 90 | २८०० २८००० 
३१ | Ades बी.पी अपरेटस | 09 | 2¢00 २८०० 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


Set Fore क्रमांकः जीडीएम-२०१९/प्र.क्र.२४३/प्रशा-१ 


= यंत्राचे नांव नग Ea a एकूण किंमत 
क्र. किंमत 

३२ । स्टोरेज रॅक फॉर लिनन | 09 | २६५५० २६५५० 
३३ | आर्थाग्नेथिक्‌ सर्जरी किट ०१ सेट ५५४४० ५५४४० 
३४ | फिंगर टिप पल्स ऑक्सिमीटर ०३ ७३१६ २१९४८ 
३५ | स्टोअर रंक फार इन्स्टुमेट | 09 | २६१९६ २६१९६ 
३६ | इलेक्टोनिक कॉटरी ०१ ११८००० ११८००० 
३७ | इन्स्टुमेंट सेट फॉर ऑस्टिओटामी अँन्ड बोन णि ३४७२० ३४७२० 

ग्राफटींग 
३८ | इन्स्टुमेंट सेट फॉर wc लिप अन्ड प्लेट | ०१ set २७४४० २७४४० 
३९ | fo ट्रॉली ०२ १७९३६ ३५८७२ 
४० | UREA फोरसेप HSER फोरसेप | १० | ४४८० ४४८०० 
४१ | एक्स्टकान फोरसेप FRO फोरसेप | ao | ० ७१६८ ७१६८० 
४२ | इलेव्हेटर | ao | ७०८४ ७०८४० 
४३ | व्हिडिओ लरेजोस्कोप | oF | १६८००० १६८००० 
४४ | कॉम्प्रेसर १.५ एचपी ०२ ९४९२० IRR Lo 
४५ | अँरोटर हॅन्डपिसेस ०५ ७२६० ३६३०० 
४६ | युव्हि कबिनेट | oF | ४०००० ४०००० 
४७ | सजिकल टॉलि ०६ २६००० १५६००० 
४८ | फुलली इक्वीपड डेंटल चेअर ०१ २९७९२० २९७९२० 
४९ स्मार्ट टिव्ही | oF | ५५५०० ५५५०० 
५० | रेफ्रिजरेटर 0१ | ५३१०० ५३१०० 
५१ | लेझर प्रिंटर ०१ २२००० २२००० 
५२ | रिव्हाल्वींग Sco ऑपरेटर स्टुल ०१ ८२६० ८२६० 
५३ | एलसीडी प्रोजेक्टर 09 | ६५२८० ६५२८० 
५४ | डेटल चेअर ०३ १९६५६० ५८९६८० 
५५ | सिप्लामेंटिक सॉफटवेअर | of | २४५००० २४५००० 
५६ | प्रेशर मोल्डींग मशिन (बायोस्टार ७ विथ णि १ ४७५००० ४७५००० 
एलईडी मशिन २३० व्हो) 

५७ | अल्टॉसोनिक स्केलर ०२ ६१६०० १२३२०० 
५८ | डेटल चेअर विथ ऑपरेटिंग स्टुल | 09 | २८०६७२ २८०६७२ 
५९ । पोर्टेबल स्केलर विधाऊट क्राम्प्रेसर ०१ १२३२०० १२३२०० 
go | अरोटर Uae क्राम्पेसर १ एचपी ०३ ९४९९० २८४९७० 
६१ | selects | 09 | २१२४०० २१२४०० 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


Set Fore क्रमांकः जीडीएम-२०१९/प्र.क्र.२४३/प्रशा-१ 


us यंत्राचे नांव नग गता एकूण किंमत 
क्र किंमत 
६२ | ग्लास बिड स्टरळायझर 09 | ५३१० ५३१० 
६३ | पोर्टबल ऑक्सिजन सिलेडर ०१ १२००० १२००० 
६४ | पोर्टेबल युनिट टालि टाईप | 09 | १६५००० १६५००० 
६५ | सजिकल टालि ०२ २६००० ५२००० 
६६ युव्हि कबिनेट oq 20000 20000 
६७ | एक्सरे विवर | 09 | ८५०० ८५०० 
६८ | एलसीडी प्रोजेक्टर | 09 | ६५००० ६५००० 
६९ । डिजीटल कमेरा ०१ १००३०० १००३०० 
७० | ware टिव्ही विथ डिव्हीडी प्लेअर | 09 | ७०००० ७०००० 
७१ | अआरटी किट ०२ ४००४४ ८००८८ 
७२ | पोर्टेबल स्पिकर विथ अँम्प्ळिफायर अन्ड कॉलर शि १ ४८००० ४८००० 
माईक 
७३ । डब्ल्यु एच ओ प्रोब २५ १९०४ ४७६०० 
७४ | रबर डॅम किट ०७ ८५०० ५९५०० 
७५ | सजिकल ल्युप्स्‌ ०२ ३०००० ६०००० 
७६ | एलसीडी प्रोजेक्टर ०२ ६५००० १३०००० 
७७ | आर व्हि जी विथ डेस्कटाप कॉम्प्युटर ०२ २९९९९२ ५९९९८४ 
७८ | डिजीटल कमेरा (मायक्रोलेस फुलफेम) | of | २२८२७० २२८२७० 
७९ | बिम स्प्लिटर | of | २८४७९३ २८४७९३ 
८० | PART अँडाप्टर (कार्ल AVS इन्स्टुमेट) | of | १९४२२८ १९४२२८ 
८१ | एक्सरे मशिन Eo | १५०००० १५०००० 
८२ | इरिगेशन सिस्टिम ०५ ४४८०० २२४००० 
८३ | SCS इक्झामिनेडठान ऑपरेटरी सिस्टीम | of | q ४४८०० ४४८०० 
८४ | डेटल चेअर विथ अँसेसरीज | of | ११९८४०० ११९८४०० 
८५ | डेंटल चेअर विथ मोबाईल कार्ट युनिट | aa | १२८८०० १४१६८०० 
८६ | ऐअर काम्प्रेसर | of | ३४४०१ ३४४०१ 
८७ | फ्रंट Sst अँटोक्लेव्ह | of | ७७८८० ७७८८० 
८८ | कॉम्प्युटर ०४ ५६७७७ २२७१०८ 
८९ | लेझर प्रिटर विथ स्कनर & ४०७७७ २४४६६२ 
९० | लॅबटॉप | of | ५८७७७ ५८७७७ 
९१ | वोटर कुलर विथ प्युरीफायर १२०/८० ०२ ७८५०० १५७००० 
९२ | वोटर कुलर विथ प्युरीफायर २०/२० | of | ३८००० ३८००० 
एकूण २,१२,६५,५३३ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीडीएम-२०१९/प्र.क्र.२४३/प्रशा-१ 


अटी :- 


१ 


षु. 


१०. 


सदर प्रशासकीय मान्यता संबधित संस्थेस जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


. सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची, बांधकामाची व विद्युतीकरणाची 


आव्यकता नाही, याबाबत संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा करावी. 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तदृअनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि. मार्फत 
करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आव्यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची 
खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


. सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु SHUR 


किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील अशा प्रकारची 
आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


. प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत HSS नसल्याबाबत व 


सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी खात्री करावी. 


. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 


मधील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे खरेदी समितीने अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीडीएम-२०१९/प्र.क्र.२४३/प्रशा-१ 


अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येईल. 
२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च संबधित संस्थेस जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत मंजूर 
अनुदानातून खालील लेखाशिर्षातंर्गत भागविण्यात यावा. 

शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई 


मागणी - ओ १४ 
४२१० - वैद्यकीय शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
03 - वैद्यकीय खर्च 


१०५ - विषम चिकित्सा 
३१ - जिल्हा योजना मुंबई शहर 
(३१)(०१) - रुग्णालयासाठी यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री (४२१० १२७१) 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२,अनुक्रमांक-३, 
नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९११२१०१००८०१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
ARUN Sh meno 
MURLIDHARR 2 
AO DAHALE मन 
(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार - २ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स Hara लि., मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
५. अधिष्ठाता, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/निवासी Sar अधिकारी, मुंबई 
७. निवडनस्ती (प्रहा-१). 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


